शासन निर्णय क्रमांक ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.५५/ 
संगणक, १३ डिसेंबर, २०१८ चे शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.५५/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-१२ जूले, २०१९. 


संदर्भ :- 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.५५/संगणक, 
दिनांक १३ डिसेंबर, २०१८. 
२. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे यांचे पत्र 
क्र.मराशैसंप्र/आय.टी/झासन प्रस्ताव/२०१९-२०/२६६६, दिनांक २५ जून, २०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णयाच्या अनुक्रमांक ३ मधील ओळ क्र.२ ते ३ मध्ये पुढीलप्रमाणे 


सुधारणा करण्यात येत आहे. 


“यासाठी या लेखाशिर्षातून सन २०१८-१९ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा.” 
याऐवजी 


“यासाठी या लेखाशिर्षातून सन २०१९-२० च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा,” 


असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०७१२१६४३३२६१२१ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally 591९009? Rajaram 
N t Of Maharashtra, ou=School 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pravin Rajaram 
Mundhe a ee rn eter 


Date: 2019.07.12 16:48:08 +05'30' 


(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 

१) अ.मु.स., वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२) अ.मु.स., शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्र.स., माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.५५/संगणक 


४) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 


७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
८) निवडनस्ती/ संगणक. 


) 
) 
६) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 9/2. 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


